सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक) संवर्गातील 
अधिकाऱ्याना नगर रचनाकार (पदवीधारक) पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र.बिंदूना-६२२०/प्र.क्र.२५४/२०२०/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०२३. 

वाचा :- १) शासन आदेशा समक्रमांक दि.०८.०६.२०२२. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 

दि.१२.०९.२०१६. 
३) शासन पत्र क्रमांक-५०२२/प्र.क्र.१६७/नवि-२७, दि.२६.०७.२०२२. 


शासन Bea :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सन २०२०-२०२१ च्या तात्पुरत्या निवडसूचीतून नगर रचनाकार (पदवीधारक) या पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शासन आदेश दि.०८.०६.२०२२ अन्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. 
सदर पदोन्नती आदेशातील अ.क्र.१ वर नमूद श्री.भारत हिंदुराव कुंडले (ज्ये.क्र.२९ (2020), भ.ज.(ब)) यांनी त्यांना 
देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाले नाहीत. तसेच उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०७.२०२२ च्या 
पत्रान्वये कळविण्यात आले असूनही ते उक्त प्रमाणे पदोन्नती दिलेल्या पदावर रुजू झाले नाहीत. 


०२. सबब, दि.०८.०६.२०२२ च्या पदोन्नती आदेशातील परिच्छेद क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ अनुसार त्यांचे नाव सन 
2020-2029 च्या तात्पुरत्या निवडसूचीतून वगळण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, श्री.भा.हिं.कुंडले यांच्या नावाचा पुढील 
दोन वर्षी म्हणजेच सन २०२१-२०२२ व सन २०२२-२०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये विचार न करता तिसऱ्या वर्षी 
म्हणजेच सन २०२३-२०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडसूचीत नगर रचनाकार (पदवीधारक) पदावरील पदोन्नतीसाठी त्यांची 
पात्रता तपासण्यात येईल. 


०३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ 
मधील क्रमांक ८ अनुसार श्री.भा.हिं.कुंडले, सहायक नगर रचनाकार यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ दिले 
असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/आदेझांनुसार संचालक, 
नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण संचालनालय, पुणे यांनी कार्यवाही करावी. 


शासन आदेशा क्रमांक : बिंदूना-६२२०/प्र.क्र.२५४/२०२०/नवि-२७ 


०४. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२७१६३२३९५९२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VI J AY K A R B H A RI फळात: कोत त तमी 


2.5.4,20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368bSbadbee9e69 
852845f0a, postalCode=400032, st=Mah 


CHAUDHARI पा..." 0. maa 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
संबंधित अधिकारी यांना. 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 

. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 

. सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. निवडनस्ती / नवि-२७. 


य 


पृष्ठ २ पैकी २ 


